आरोग्य सेवा आयुक्तालयांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय 
व आरोग्य सेवा,गट-अ मधील अधिकाऱ्यांचे 
वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षानंतर सेवा पुनर्विलोकन 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२०/प्र.क्र. ३४५/सेवा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक १७ मार्च, २०२१ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 
दि. १०.०६.२०१९ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. समिती-२०२०/प्र.क्र.२७/सेवा-२, 
दि. २०.०२.२०२० 
3) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/कक्ष-१/टे-२/(प्रज/से.पु.प्र/॒ठपसंचालक 
पदोन्नती प्रस्ताव/३२१३/२०२०, दि. ०४.१२.२०२० 
प्रस्तावना : 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ च्या नियम १० (४ व ६५ अनुसार सार्वजनिक 
हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ वर्षी अथवा ३० वर्षे 
अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी, त्यांचे सेवा पुनर्विलोकन करुन त्यांना शासन सेवेतून 
मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करावे असे शासनाचे धोरण आहे. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र. ०१ 
येथील दि. १०.०६.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सेवापुनर्विळोकनासबंधी कार्यपध्दती व सर्वसाधारण 
सूचना विहित केल्या आहेत. त्यास अनुसरुन आरोग्य सेवा आयुक्तालयांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य 
सेवा,गट-अ (वेतन मेंट्रीक्स मधील वेतन स्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७०० ) मधील जिल्हा शल्यचिकित्सक, 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी व विशेषज्ञ या संवर्गातील अधिकारी यांच्या सेवापुनर्विलोकनाकरीता संदर्भ क्र. ०२ 
येथील दि. २०.०२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे 
अध्यक्षतेखाली विभागीग पुनर्विलोकन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. 
आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयातर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन 
स्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७००) मधील जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व विशोषज्ञ या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल 
त्यावेळी त्यांचे सेवापुनर्विळोकन करण्यासाठीचा विहित प्रस्ताव प्रधान सचिव (१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
यांच्या अध्यक्षतेखालील विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या दि. ११.०१.२०२१ रोजीच्या बैठकीत सादर करण्यात 
आला. विभागीय पुनर्विलोकन समितीने सदर अधिकाऱ्यांच्या सेवेचे मुल्यमापन करुन केलेल्या शिफारशी नुसार 
ज्या अधिकाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी 
सेवेत राहण्यासाठी पात्र ठरविले आहे त्यास मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२०/प्र.क्र.३४५/सेवा-२ दि.१७ मार्च, २०२१ 


शासन निर्णय : 

विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या दि. ११.०१.२०२१ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत 
केलेल्या शिफारशीस अनुसरुन आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयातर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ (वेतन 
Heirs मधील वेतन स्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७००) मधील जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य 
अधिकारी व fastest या संवर्गातील सोबत जोडलेल्या प्रपत्रामध्ये नमुद केलेल्या १९ (एकोणीस) अधिकाऱ्यांची 
सेवा त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यानंतर चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. सोबत जोडलेल्या प्रपत्रातील नमूद अधिकाऱ्यांची सेवा त्यांच्या ५०/५५ वर्षानंतर किंवा अर्हताकारी 
सेवाची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता मिळाल्याबाबतची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१२१५१२२१३६१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७ Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao 
Vishnudas choke 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
° ou=Public Health Department, 
> U Nn d | | kra O postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5 14c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe5189 
556b7a95d5896bbb8 1 496f403bb58ac3e, 
G h O d ke cn=Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Date: 2021.03.17 15:36:36 +05'30' 
(वि. पुं. घोडके) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
२. संचालक (१) आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई 
३. संचालक (२) आरोग्य सेवा, पुणे 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.) मुंबई 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व परिमंडळे) 
६. जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय (सवी 
७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 
८. महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा/ळलेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 
१०.संबंधित अधिकारी ( संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे मार्फत) 
११.निवडनस्ती सेवा-२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२०/प्र.क्र.३४५/सेवा-२ दि.१७ मार्च, २०२१ 


शासन निर्णय क्र- पुनर्वि-२०२०/प्र.क्र. ३४५/सेवा-२, दि. १७ मार्च, २०२१ सोबतचे प्रपत्र 


आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयातर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ (वेतन ASTRA मधील वेतन स्तर एस- 
२३ : ६७७००-२०८७००) मधील जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व विशोषज्ञ या संवर्गातील 
सोबत जोडलेल्या प्रपत्रामध्ये नमुद केलेल्या अधिकाऱ्यांची सेवा त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षानंतर किंवा 

अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झालेनंतर पुढे चाळू ठेवण्यास पात्र ठरलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव सध्याचे पदनाम 
a र डॉ. (श्रीमती) गौरी धर्मराज व्हटकर । उपसंचालक, आरोग्य सेवा मुंबई मंडळ ठाणे 
(पदश्रेणी अवनत) 
डा. राजकुमार सदाशिवराव चव्हाण | जिल्हा हल्यचिकित्सक, सामान्य रुग्णालय. अकोला 
डॉ. एकनाथ धोंडीबा माले उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ लातूर 
(पद श्रेणीअवनत) 
४. डॉ. गोवर्धन मारोतराव गायकवाड उपसंचालक, आरोग्य सेवा (आमाजिआ) पुणे (पदश्रेणीअवनत) 
ष्‌. डा. हेमंतकुमार रा बोरसे, सहायक संचालक,आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) लातूर 
डा. रविशोखर Haw धकाते सहा. संचालक, आरोग्य सेवा (वेद्यकौय) नागपूर 
डा. उमेश भाऊराव नावाडे प्राचार्य, सार्वजनिक आरोग्य संस्था,नागपूर 
डा. रघुनाथ दादा भोये जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नंदूरबार 
डॉ. संजोग सिताराम कदम अस्थिव्यंगोपचारतज्ञ, सामान्य रुग्णालय सातारा 
। १०. | डॉ. गौतम केसु शिलवंत अस्थिव्यंगोपचारतज्ञ, सामान्य रुग्णालय, मालेगांव 
aa. | १. । डा. (श्रीमती) अर्पिता पी. वावरकर स्त्रीरोग व प्रसुतीतज्ञ, सामान्य रुग्णालय चंद्रपूर 
१२. | डा. (श्रीमती) कविता भगवान अंभोरे । PRET व प्रसुतीतज्ञ, स्री रुग्णालय, जालना 
१३. | SI. दुर्गावाढ शांकरराव पांडे बधिरिकरणतकज्ञ, सामान्य रुग्णालय. परभणी 
१४. । डा. (श्रीमती)]कमल व्यंकटराव aed | बधिरीकरणतज्ञ, सामान्य रुग्णालय Gat, जि. लातूर 
१५. । डा. माणिकराव प्रभाकरराव सांगळे । जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, धुळे 
१६. । डॉ. विजय पद्माकर बाविस्कर उपसंचालक, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई 
(पदश्रेणीअवनत) 
१७. । ST. (श्रीमती) सरीता अनंत हजारे बालरोगतज्ञ, सामान्य रुग्णालय, चंद्रपूर 
१८. [| डॉ. (श्रीमती) सुनिता विजयकुमार | उपसंचालक, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई 
गोल्हाईत (पदश्रेणीअवनत) 
१९. | डा. नागनाथ शंकरराव मुदम उपसंचालक, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई 


(पदश्रेणीअवनत) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


